कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक 
कृती आराखड्याची सन २०१८-१९ मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मे, २०१८ 


वाचा:- 


१. कृषी, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
Do No.2-1/2018 —NFSM दि. २६/०२/२०१८ 

२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/extn-9/AAP-2092-98/F.n0.09/8 2/46, दि.०९/०३/२०१८ 

३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र. क्र. १८/ राकृवियो कक्ष, दि. १३/०४/२०१७ 

४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अे, दि. १९/०४/२०१७ 

५. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. 2-16/2018 NFSM, दि. ०१/०५/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात 
येत असून या अभियानांतर्गत भात, गहू, कडधान्य व भरडधान्य या अन्नधान्य पिकांबरोबरच ऊस व कापूस या 
वाणिज्यीक पिकांवर आधारीत पिक पध्दतींचा देखील समावेश केला आहे. सदर अभियांतर्गत समाविष्ट पिकांच्या 
उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे, शेत जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांची संधी निर्माण 
करणे व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे ही प्रमुख्य उद्दीष्ट आहेत. 


केंद्र शासनाच्या संदर्भाकित दि. २६/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ करीता या 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत वाटपाच्या (Allocation) मर्यादेत 
एकूण ₹ २५०३७.२४ लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता व केंद्र 
शासनाने संदर्भाकित दि. ०१ मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ₹ २३९८९.६८५ लाख इतक्या कृती आराखड्यास 
मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता वार्षिक कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१८-१९ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिके या 
अभियानाच्या एकूण ₹ २३९८९.६८५ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 
६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने अभियानांतर्गत 
पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे - 


(₹लाख) 

अ.क्र. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत पिके केंद्र हिस्सा | राज्य एकूण 

हिस्सा 

| भात ७२०.८९३ | ४८०.५९६ १२०१.४८९ 
2 गहु 338.229 | 223.248] ५५८.१३५ 
3 कडधान्य ११२४६.३६४ | ७४९७.५७६ | १८७४३.९४० 
४ भरडधान्य ४५९.०७२ | ३०६.०४८ | ७६५.१२० 
4 पौष्टिक तृणधान्ये (Nutri Cereals) 9§ 32.809 | १०८८.४००। २७२१.००१ 
एकूण १४३९३.८११ | ९५९५.८७४  २३९८९.६८५ 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व राज्य 
हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(00) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
सा वता (००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ ४६१४) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 


अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(राज्य हिस्सा) (४०% केंद्र) 

(२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(00) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना | (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित जाती sn कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय ate ६) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके  । अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ ॥१६३), उपयोजना (२४०१ ॥१७२), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
अनुसूचित जमाती | जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (09) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्यपिके  ।अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) 
33, अर्थसहाय्य (2809 ५॥५६६) ३३, अर्थसहाय्य 


. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 


अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१८-१९ करीता 


संदर्भाकित दि. ०१ मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार 
व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शोतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 


धारक शहोतकऱ्यांना वा सदर शोतकर्‍ऱयांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत ज्या 


घटकांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खाती जमा करण्याचे (Direct Benefit 18॥$७) केंद्र शासनाने निदेशीत 


केले आहे त्या घटकांचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या खाती जमा करण्यात यावे. 


. उन्नत शोती - समृद्ध शहोतकरी' या मोहिमेच्या संदर्भाकित दि. २७ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


तसेच, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत (DBT) संदर्भाकित दि. १९/०४/२०१७ रोजीच्या झासन 


निर्णयांन्वये कृषि विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत विविध घटकांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी 
पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन निर्णयातील सूचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न 


सुरक्षा अभियानांतर्गत - अन्नधान्य पिकांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची 


निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 


संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 


क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 


अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि 


विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची 
राहील. 


८. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची 


प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 


कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 


सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे 


उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१२१००४४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र: वरीलप्रमाणे Shrikant 
Chandrakant 
Andge 


cffd3a 
Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति:- 

१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३) मंत्राळय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


परिशिष्ट - अ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गहू सन २०१८-१९ कृती आराखडा 
(रक्‍कम ₹ लाख) 


अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर । परिमाण ik hl 
शि भौतिक | आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. हे. | २०६४ | १८५.७६० 

न ब) पीक पद्धतीवर आधारित पीक 5 ग भे 
प्रात्यक्षिके - ₹ १५००० प्रति हे. न me Wee 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते 9 (बो २३१४ | २२३.२६० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० त वा 
वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति कवि. ी । 

: बो अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० ति: 2९१ 
वर्षाच्या आतील ) ₹ २००० प्रति fea. । र 
एकूण २ (अ) व २ (ब) ६६९९ | १११.६६० 

३ | ओ एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 

सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हे. | ६००० | 30,000 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
i) पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक ₹ ५०० प्रति हे. जी ६७५७ । ३३.७८५ 
ii) तणनाठके ₹ ५०० प्रति हे. हे. ४००० | 20,000 
एकूण 3 (अ) व ३ (ब) १६७५७ | ८३.७८५ 
फ्लेक्सी घटक 
अ) कृषी औजारे 
)चीजल प्लो (above 20-34 bhp ₹ १०००० किंवा 
tractor driven) (SC/ST/S&MF/ किमतीच्या ५० टक्के | संख्या नि ०.६०० 
Women) जे कमी असेल ते 

₹ ८००० किंवा 


॥)चीजल प्लो (above 20-34 bhp 
% | tractor driven) (Other) 


किमतीच्या ४० टक्के | संख्या नि ०.४८० 
जे कमी असेल ते 


iii) पेरणी Ba (Seed Drill) (Tractor ₹ ४४००० किंवा 
driven above 34 BHP) (SC / ST/ किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ८ ३.५२० 
S&M / Women) जे कमी असेल ते 
0)पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor ₹ 34000 किवा 
driven above 34BHP) (Other किमतीच्या ४० टक्के | संख्या & 2.400 
farmers) जे कमी असेल ते 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


ii) झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल | ₹ ४४००० किंवा 
( Tractor Driven above 34 bhp) (SC / किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ६ २.६४० 
ST/ S&M / Women) जे कमी असेल ते 
| ७१झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर fea | ₹ ३५००० किंवा | 
( Tractor Driven above 34 bhp) किमतीच्या ४० टक्के | संख्या ६ २.१०० 
(Other farmers) जे कमी असेल ते 
v) झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर ( ₹ ६३००० किंवा 
Tractor Driven above 34 bhp) (SC / किमतीच्या 4o टक्के | संख्या ६ ३.७८० 
ST/ S&M / Women) जे कमी असेल ते 
VSR टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर ( ₹ ५०००० किवा 
Tractor Driven above 34 bhp) (Other किमतीच्या ४० टक्के | संख्या ६ 3.000 
farmers) जे कमी असेल ते 
५) रोटाव्हेटर SMAM नुसार (SC / oo eee ie a 
ST/ S&M / Women) जे a 5 ey fe नवरन 
. रोटाव्हेटर Lee नुसार _ र ५०००० किंवा 
vii) रोटाव्हेटर SMAM नुसार (Other तता त्या व | Se पि मा 
farmers) जे कमी असेल ते 
| ₹ ६३००० किंवा 
ix) बहुपीक मळणी यंत्र ( Tractor Driven किमतीच्या i दंत ज्या 7 3.1920 
above 34 bhp) जे कमी असेल ते 
न ₹ ५०००० किंवा 
>) बहुपीक मळणी यंत्र ( Tractor Driven ग व्वा व ee ६ Sem 
above 34 bhp) Sat aaa 
₹ 94000 किंवा 
xi) rs a BHP & above) किमतीच्या ५० टक्के | संख्या | १५ 99.240 
(SC/ST/S&MF/ Women) a कमी असेल ते 
₹ ६०००० किंवा 
xii) पावर टिलर (८ BHP & above) (0॥७) | किमतीच्या ४० टक्के | संख्या | १३ ७.८०० 
जे कमी असेल ते 
xiii) रिपर (Above 34 bhp) (80/5/58/5/ | ₹ ६३००० किंवा 
Women) किमतीच्या ५० टक्के | संख्या । ६ ३.७८० 
जे कमी असेल ते 
xiv) रिपर (Above ३५ bhp) (ther ₹ ५०००० किंवा 
किमतीच्या ४० टक्के | संख्या । ६ ३.००० 
जे कमी असेल ते 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


xv) रिपर कम बाईंडर (50/5/58॥7/ ₹ १२५००० किंवा 
Women) किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ६ ७.५०० 
जे कमी असेल ते 
xvi) RIX कम बाईडर (Other) ₹ १००००० किंवा 
किमतीच्या yo टक्के | संख्या ६ ६.००० 
जे कमी असेल ते 
एकूण ४अ १३४ | ७५.६३० 
ब) प्रभावी सिचन साधने 
₹ १०००० किंवा 
) तुषार संच किमतीच्या ५० टक्के । हे. ३१ ३.१०० 
जे कमी असेल ते 
₹ १०००० किंवा 
॥) पंप संच किमतीच्या ५७० टक्के | संख्या | १९० | १९.००० 
जे कमी असेल ते 
एकूण ४ब २२१ । २२.१०० 
एकूण vada ९७.७३० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या | ३० ४.२०० 
ड) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
i) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे ₹ १२५००० किंवा 
टन क्षमता) (Actual cost- २५.०० lakh | किमतीच्या ६० टक्के | संख्या 3 39.400 
based on state PWD DSR) जे कमी असेल ते 
एकूण ४अते४ड १३९.४३० 
केंद्र हिस्सा 
३३४.८८१ 
(६०%) 
ल्य २२३.२५४ 
(४०%) 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात सन २०१८-१९ कृती आराखडा 


(रक्‍कम THT) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर । परिमाण sega 

भौतिक आर्थिक 
| सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 

आ। श्री पद्धत ₹ ९,००० प्रती हे. हे ३,४०६ ३०६.५४० 

व) यांत्रिकी पद्धतीने /ओळीत ताड त: S £26 स्की 

पुनर्लागवड । 

क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक त्या हे be suisse 

प्रात्यक्षिके (भात पिकानंतर कडधान्य) / 

एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) ४८०६ ४८०.५४० 
२ | प्रमाणित बियाणे वितरण. 

अ) संकरीत वाण ₹ १०,००० प्रती कवि. | कवि. २०३ २०.३०० 

ह. si त्ता तोती we ₹ 4,000 प्रती fea. fea. ४,४०० ४४.००० 

वर्षाच्या वरील) 

को लपिक त नावत ame NC? याल |i |) ae | ae 

वर्षाच्या आतील ) 

एकूण २ (ओ ते २ (बो १३४०३ | २४०.३०० 
३ | अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 

अ) सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रती हे. e 2, 4&9 92.234 | 

ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 

अ) पिक संरक्षण औषधे ₹ ५०० प्रती हे. हे २७,००० १३५.००० 

ब) तणनाशके ₹ ५०० प्रती हे. a ६,५०० ३२.५०० | 

एकूण 3 (ऑ ते 3 (बो ३६,०६७ । १८०.३३५ 

फ्लेक्झी घटक 

अ - कृषी औजारे 

ड्रम सीडर (above ४ rows) (SC / 4... ी 

वा का धो किमतीच्या ५० टक्के | संख्या १६ ०.३०४ 

जे कमी असेल ते 

- ड्रम सीडर (above ४ rows) तती | 

तात व किमतीच्या vo टक्के | संख्या १२ ०.१८० 

जे कमी असेल ते 

पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor ₹ ४४,००० किंवा 

driven above ३५ BHP) (59/  । किमतीच्या ५० टक्के | संख्या २४ १०.५६० 

ST/ S&M / Women) जे कमी असेल ते 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


पेरणी Ga (Seed Drill) (Tractor | ₹ ३५,००० किंवा 

driven above 34 BHP) (Other | किमतीच्या ४० टक्के | संख्या १६ ५.६०० 

farmers) जे कमी असेल ते 

पॉवर वीडर (Engine operated ₹१९,००० किंवा 

above 2 bhp) (SC / 5/ S&M/_ | किमतीच्या yo टक्के | संख्या १६ 3३.०४० 

Women) जे कमी असेल ते 

पॉवर वीडर (Engine operated = १५,००० किंवा 

above 2 bhp) (Other farmers) किमतीच्या ४० टक्के | संख्या ३२ ४.८०० 
जे कमी असेल ते 

ees ere ₹ ६३,००० किंवा 

रोटाव्हेटर SMAM नुसार (SC / rer 

ST/ S&M / Women) geet ae र a eee 
जे कमी असेल ते 

nee नुसार ₹ ५०,००० किंवा 

haha SMAM नुसार (Other Prada vo cas | UAT 46 eee 
जे कमी असेल ते 

Hout YI (Tractor driven ₹ ६३,००० किंवा 

above 34 BHP) (SC / ST/ S&M | किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ८ ५.०४० 

/ Women) जे कमी असेल ते 

Hout Ya (Tractor driven eae 

> IV . 

above 34 BHP) (Other farmers) किसतीच्या eae “र्या १ ad 
जे कमी असेल ते 

बहुपीक Foul YF (Tractor ₹ ६३,००० किंवा 

driven above ३५ BHP) (SC / किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ८ ५.०४० 

ST/ S&M / Women) जे कमी असेल ते 

बहुपीक Foul YA (Tractor ₹ ५०,००० किंवा 

driven above ३५ BHP) (Other । किमतीच्या ४० टक्के | संख्या ८ ४.००० 

farmers) जे कमी असेल ते 

स्वयंचलित भात लावणी यंत्र ₹ २,००,००० किंवा 

(above ४-८ rows, ८-१६ rows) | किमतीच्या yo टक्के | संख्या ९ १८.००० 

(SC / ST/ S&M / Women) जे कमी असेल ते 

स्वयंचलित भात लावणी यंत्र ₹ २,००,००० किंवा 

(above ४-८ rows, ८-१६ rows) | किमतीच्या vo टक्के | संख्या ८ १६.००० 

(Other farmers) जे कमी असेल ते 

पॉवर टिलर (८ BHP & above) ₹ ७५,००० किंवा 

(SC / ST/ S&M / Women) किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ९ ६.७५० 
जे कमी असेल ते 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


पॉवर टिलर (८ BHP & above) ₹ ६०,००० किंवा 
(Other) किमतीच्या ४० टक्के | संख्या हे ४.८०० 
जे कमी असेल ते 
रिपर (Above 34 bhp) ₹ ६३,००० किंवा 
(SC/ST/S&MF/ Women) किमतीच्या ५० टक्के नां 
Sec ieee, || व्या é 4 oo 
रिपर (Above 34 bhp) (Other) ₹ ५०,००० किंवा 
किमतीच्या yo टक्के | संख्या ¢ ४.००० 
जे कमी असेल ते 
रिपर कम बाईंडर (50/51/58/7/ ₹ १,२५,००० किंवा 
Women) किमतीच्या ५० टक्के | संख्या ८ १०.००० 
जे कमी असेल ते 
रिपर कम बाईडर (फळ) ₹ १,००,००० किंवा 
किमतीच्या yo टक्के | संख्या ८ ८.००० 
जे कमी असेल ते 
एकूण ४ (ओ ३१८ १७५.४७४ 
ब) प्रभावी सिंचन साधने 
₹ १०,००० किंवा 
पंप संच किमतीच्या १० टक्के संख्या ३७८ ३७.८०० 
जे कमी असेल ते 
एकूण ४ (ब) ३७८ ३७.८०० 
एकूण४अव४ब ६९६ २१३.२७४ 
क) पीक पद्धतीवर आधारित = 
प्रशि. ₹ १४,००० प्रती | संख्या ८६ १२.०४० 
क्षण 
ड) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
i) FPO करिता गोदाम बांधकाम (' ।₹ १२,५०,००० किंवा 
२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- । प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० roe 
सख्या ted ५०.००० 
२५.०० | based on state टक्के जे कमी असेळ 
PWD DSR) ते 
₹ १,२५,००० किंवा 
ii) शहोतकरी गटा करिता मिनी राइस | किमतीच्या ६० टक्के च्य 
मिल डक ची संख्या pe 93.940 
मिल as per SMAM norms जे कमी ते 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


iii) स्थानिक वाणांची लागवड 
(Market - led- extention) X ४५०० प्रती हे हे. २५० ११.२५० 
किंमतीच्या yo टक्के 
एकूण ४ (31) ते ४ (ड) २६५ ७५.००० 
एकूण राअसुअ-भात १,२०१.४८९ 
केंद्र हिस्सा (६०%) ७२०.८९३ 
राज्य हिस्सा (४०%) ४८०.५९६ 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभभियान- कडधान्य सन २०१८-१९ कृती आराखडा 


(रक्‍कम ₹ुलाख) 
gai तपशील अनुदानाचा दर परिमाण | a 92.01. 
र. भौतिक | आर्थिक 
पिक प्रात्यक्षिके (क्लस्टर) (प्रती क्लस्टर १० हे.) 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९,००० प्रती हे. ह, ३,००० २७०.००० 
2) मुग X ९,००० प्रती हे हे (9,000 &30,000 
3) उडीद X,oootdlé. | हे. | ४,००० 3§0,000 
४) हरभरा 
₹ ९,००० प्रती हे. हे. oe aad 
एकूण गट प्रात्यक्षिके हे. । २२८६० | २०५७.४०० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
| तूर + सोयाबीन ₹ ९००० प्रती हे. टे. २५००० | २२५०.००० 
क) पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रती हे. हे. १,००० १५०.००० 
२) मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रतीहे. | हे. biog BAP 0e 
3) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रती हे. हे. १,००० १५०.००० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रती हे. । हे. ५०० ७५.००० 
५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रती हे. । हे. ४,५०० ६७५.००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रती हे. हे. ५०० ७५.००० 
एकूण तळ आधारित 2. | ८७७०० | 400,000 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ अ) ते १ क) हे. | ५५८६० । ५५०७.४०० 
अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील वाण) 
i) तूर = ५००० प्रती fea fea Qooo ४५०.००० 
॥) मुग ₹ ५००० प्रती कवि. | कवि ५५०० २७५.००० 
॥)उडीद ₹ ५००० प्रती कवि. | fea Yo 2.400 
2 | iv) हरभरा ₹ ५००० प्रती fad. | fat | २९५०० | १४७५.००० 
VHA IH (i) T2H (iv) ४४०५० | २२०२.५०० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील वाण) 
) तूर ₹ २५०० Wd faa. | fea ९५०० २३७.५०० 
i!) मुग ₹ २५०० प्रती कवि. | fea ४००० १००.००० 
॥)उडीद ₹ २५०० प्रती कवि. | fad १५०० ३७.५०० 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


iv) हरभरा ₹ २५०० Wd fed. | fed (9030 १७५.७५० 
एकूण२ब()ते२ब (iv) २२०३० | ५५०.७५० 
एकूण२अते२ब ६६०८० । २७५३.२५० 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य 
(क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
i) तूर = ५००० प्रती कवि कवि ६०००० ५००.००० 
ii) मुग = ५००० प्रती कवि कवि ६००० ३००.००० 
॥) उडीद ₹ ५००० प्रती कवि. | fea ७१ ३.५५० 
४) हरभरा ₹ ५००० प्रती कवि. | fad | ३९००० | १९५०.००० 
एकूण२क() ते क (iv) ५५०७१ | २७५३.५५० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
) सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रती हे. हे. ५५००० २७५.००० 
॥) जिप्सम ₹ ७५० प्रती हे. हे. ३०००० २२५.००० 
॥) जैविक खते ₹ ३०० प्रती हे. हे. ८५००० २५५.००० 
एकूण३अ(0)ते३आअ() १७०००० | — 44.000 
ग ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
) पिक संरक्षण औषधे ₹ ५०० प्रती हे. हे. । ३३९७१० | १६९८.५५० 
ii) तणनाशक र Yoo प्रती हे हे ६०००० ३००.००० 
एकूण३ब()ते३ब९) ३९९७१० | १९९८.५५० 
एकूण३अतेब ५६९७१० | २७५३.५५० 
फ्लेक्झी घटक 
अ) कृषी औजारे 
₹॒ ४४००० 
त | किंवा 
i) पेरणी यंत्र (Tractor driven above ३५ किमतीच्या a 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women) pel य a ७ 
टक्के जे कमी 
असेल ते 
| X 34000 
nasties | किंवा 
ii) पेरणी यंत्र (Tractor driven above 34 RrARZAT vo संख्या ३०० ता तत 
BHP) (Other farmers) टक्‍के जे कमी 
असेल ते 
iii) रीज फरो CHTFEX (Tractor driven ₹ ६३००० 
above 34 BHP) (SC / ST/ S&M / किंवा संख्या | yoo | ३१५.००० 
Women) किमतीच्या 4o 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


टक्के जे कमी 
असेल ते 


iv) रीज HRY प्लान्टर (Tractor driven 
above 34 BHP) (Other farmers) 


= ५०००० 
किंवा 
किमतीच्या ४० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


६०० 


३००.००० 


v) रोटाव्हेटर SMAM नुसार (SC / ST/ 
S&M / Women) 


= ६३००० 
किंवा 
किमतीच्या ५० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


९००० 


६३०.००० 


vi) रोटाव्हेटर SMAM नुसार (Other 


farmers) 


= ५०००० 
किंवा 
किमतीच्या ४० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


६०० 


३००.००० 


vii) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven 
above 34 BHP) (SC/ST/ S&M/ 
Women) 


= ६३००० 
किंवा 
किमतीच्या ५० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


२५० 


१५७.५०० 


viii) बहुपीक मळणी AA (Tractor driven 
above 34 BHP) (Other farmers) 


= ५०००० 
किंवा 
किमतीच्या ४० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


३०२ 


१५१.००० 


ix) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / 
ST/ S&M / Women) 


% ७५००० किंवा 

किमतीच्या ५० 

टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


३०० 


२२५.००० 


x) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (Other 


farmers) 


X 0000 
किंवा 
किमतीच्या ४० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 


संख्या 


६०० 


३६०.००० 


एकूण ४आ() ४अ (x) 


४७०२ 


२६५३.५०० 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


ब) सिचन साधने व सुविधा 
= Goooo 
किंवा 
) तुषार संच किमतीच्या ५० । हे. ३९९ ३९.९०० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 
= Goooo 
किंवा 
॥) पंप संच किमतीच्या yo | संख्या | ५६५० ५६५.००० 
टक्के जे कमी 
असेल ते 
एकूण४ Fi) Tv Fil) a नानाला 
एकूण ४ (अ ते ४ (ब adeie|| eau 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण — 
₹ १४००० प्रती | संख्या | 9399 १८३.५४० 
ड) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
i) जिल्हा स्तर 
३१ ४४९.५०० 
ii) राज्यस्तर 
२ 3¢.400 
VHIY S (i) T8 S (ii) ४८८.००० 
इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
F १२५००० 
किंवा 
i) होतकरी गटा करिता मिनी डाळ मिळ as | किमतीच्या go चां 
per SMAM norms टक्के जे कमी ie a es 
असेल ते 
X १२५०००० 
ii) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे किंवा प्रत्यक्ष 
टन क्षमता) (Actual cost- २५.०० lakh खर्चाच्या yo । संख्या ५५ ६८७.५०० 
based on state PWD DSR) टक्के जे कमी 
असेल ते 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


 4YOoo000 
iii) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ किंवा 
Cleaning & Grading Unit (actual cost किमतीच्या ५० संख्या ११ ११०.००० 
Rs. 20 lakh) टक्के जे कमी 
असेल ते 
एकूण४इ() ते ४ इ (iv) २६५ । १०४६.२५० 
एकूण४अते४इ ४९७६.१९० 
एकूण एकंदर १८७४३.९४० 
केद्र हिस्सा ((०%) । ११२४६.३६४ 
राज्य हिस्सा (४०%) | ७४९७.५७६ 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भरडधान्य - मका 


वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ 


(रुपये ₹ लाखात) 


मंजुर एकुण कार्यक्रम 
अर्थसाहाय्य एकक 


द्र 


पिक प्रात्यक्षिके 


१(अ) सुधारित पिक पध्दतीचे प्रात्यक्षिके 


मका ₹ ६०००/हे ३७४.८२० 


१(ब) आंतर पिक प्रात्यक्षिके 


(मका--तूर, मका--सोयाबीन) ₹ ६०००/हे १६०.८०० 


एकूण पिक प्रात्यक्षिके ५३५.६२० 


प्रमाणित बियाणे वितरण 


२ (क) संकरित बियाणे 


मका ₹ १००००/क्वि क्विं २२९.५०० 


एकूण प्रमाणित बियाणे वितरण २२९.५०० 


एकूण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भरडधान्य - मका ७६५.१२० 


केंद्र हिस्सा(६० टक्के) ४५९.०७२ 


राज्य हिस्सा(४० टक्के) ३०६.०४८ 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान पौष्टिक तृणधान्ये - (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) 


वार्षिक कृती आराखडा सन २०१८-१९ 


(रुपये ₹ लाखात) 


एकुण कार्यक्रम 
मंजुर अर्थसाहाय्य दर 
भौतिक आर्थीक 
समुह पिक प्रात्यक्षिके 
() ज्वारी ७८९.००० 
(ii) बाजरी ₹ ६०००/हे 3६0.००० 
(iii) रागी ( नाचणी) १४.७०० 
एकुण पिक प्रात्यक्षिके ११६३.७०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ. संकरित बियाणे 
() ज्वारी 2 ३९० ३९.००० 
(ii) बाजरी २० २.००० 
एकुण ४१० ४१.००० 
ब. सुधारीत बियाणे 
() ज्वारी (१० वर्षाआतील वाण) % 3000/feq १६१३३ ४८३.९९० 
(ii) ज्वारी (१० वर्षावरील वाण) ₹ १५००/क्वि ७४८४ ११२.२६० 
(iii) TONY (१० वर्षाआतीळ वाण) ₹ ३०००/क्‍क्वि २३३३ ६९.९९० 
(४बाजरी (१० वर्षावरील वाण) ₹ १५००/क्वि १७७८ २६.६७० 
(v) नाचणी (१० वर्षावरील वाण) ₹ १५००/क्‍क्वि २ ०.०३० 
एकुण २७७३० ६९२.९४० 
एकुण प्रमाणित बियाणे वितरण २८१४० ७३३.९४० 
प्रमाणित संकरीत बियाणे उत्पादन- १० वर्षा पेक्षा कमी 
() ज्वारी a ७०६० २११.८०० 
(i) TORT ie ais 224 ६.७५० 
एकुण प्रमाणित संकरीत बियाणे उत्पादन ७२८५ २१८.५५० 
एकात्मीक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
() सूक्ष्म मूलद्रव्य ₹ ५००/हे २९०९३ १४५.४६५ 
(ii) जैविक खते ₹ ३००/हे ४८४८७ १४५.४६१ 
एकुण एकात्मीक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ७७५८० २९०.९२६ 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ -१०१८/प्र.क्र. ४६/४-ओ 


५ | एकात्मीक किड व्यवस्थापन 
(i) तणनाशके २९०९३ १४५.४६५ 
₹ ५००/हे 
(ii) पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक हे २९०९२ १४५.४६० 
एकुण एकात्मीक किड व्यवस्थापन ५८१८५ २९०.९२५ 
एकुण (एकात्मीक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व एकात्मीक किड व्यवस्थापन) १३५७६५ ५८१.८५१ 
६ | फ्लेक्झी घटक 
६(क) | पिक पध्दती प्रशिक्षण ₹१४०००/प्रशिक्षण । संख्या १६४ २२.९६० 
एकूण फ्लेक्झी घटक १६४ २२.९६० 
एकूण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान पौष्टीक तृणधान्य - (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) २७२१.००१ 
केंद्र हिस्सा (६० टक्के) १६३२.६०१ 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) १०८८.४०० 


पृष्ठ २० पैकी २० 


